दहशतवाद विरोधी पथकातील 
अधिकारी / कर्मचा-यांना उत्तेजनार्थ 
योजना लागू करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग (विशेष) 
शासन निर्णय क्र:-एसएसए-१००६/प्र.क्र.३६३/विशा-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २३ जानेवारी, २००९ 
बाचा :-१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र, एसएसए-१००३/१५/(भाग-३)/विशा-४, 
दि. ८ जुलै २००४ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एसएसए-१००३/१५/(माग-३)/विशा-४, 
दि. ९ नोव्हेंबर, २००५. 
३) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.. एपीओ-३६०५/प्र.क्र.-३ (ब) / पोल-३, 
दि. १७ फेब्रुवारी २००६ 
४) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एसएसए-१००६/प्र.क्र.३६३/विशा-४ 
दि. २३ एप्रिल, २००७. | 
4) शासन निर्णय गृह विभाग क्र, एपीओ/३१०६/१२१४/प्र.क्र.३११/पोल-३, 
दि. १४ जून, २००७ 
६) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एपीओ/३१०६/१२१४/प्र.क्र.३११/पोल-३, 
दि. १४ जून, २००७. 


राज्यातील दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी संदर्भामध्ये नमूद केलेल्या दि. 
८ जुलै, २००४ च्या शासन निर्णयाव्दारे निर्माण केलेल्या दहशतवादविरोधी पथकातील २६ पैकी २० 
अधिकारी/कर्मचारी यांना अ.क्र.(२) येथे नमूद दि. ९ नोव्हेंबर, २००५ च्या शासन निर्णयाव्दारे 
उत्तेजनार्थ योजना लागू करण्यात आली आहे. तसेच अ.क्र.(४) येथे नमूद केलेल्या दि. २३ एप्रिल, 
२००७ च्या शासन निर्णयाव्दारे निर्माण केलेल्या १२६ पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांनादेखील ही 
योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र दहशतवादविरोधी पथकासाठी अ.क्र.(३) येथे नमूद दि. १७ 
फेब्रुवारी, २००६ च्या शासन निर्णयाव्दारे पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त निर्माण केलेली 
१०५ पदे व अ.क्र.(५) येथील दि. १४ जून, २००७ च्या शासन निर्णयाव्दारे पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 
यांच्या अधिनस्त निर्माण केलेली ३९ पदे, अ.क्र.(६) येथे नमूद दि. १४ जून, २००७ च्या शासन 
निर्णयाव्दारे 'पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त निर्माण केलेली कार्यकारी ९२ पदे या प्रमाणे एकुण 
२३६ पदांना ही योजना लागु करण्यात आली नव्हती. या पदांना देखील ही योजना लागू करण्याचा 
प्रश्‍न शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णयः 


राज्यातील दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी संदर्भामध्ये नमुद 
केलेल्या दि. १७ फेब्रुवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार पालीस आयुक्त, बृहन्मुंबई याचेकडे निर्माण 
केलेली १०५ पदे, दि. १४ जून २००७ च्या दोन शासन निर्णयानुसार पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई यांचे 
अधिनस्त निर्माण केलेली ३९ पदे आणि पोलीस महासंचालक यांच्या अधिनस्त निर्माण केलेली ९२ 
कार्यकारी पदे अशा एकूण २३६ पदांवरील अधिकारी / कर्मचा-यांना त्यांच्या दहशतवादविरोधी 


पथकातील नेमणुकीच्या दिनांकापासून खालीलप्रमाणे उत्तेजनार्थ योजना लागू करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. 


१) उपरोक्त नमूद अधिकारी / कर्मचा-यांना मूळ आस्थापनेवर मिळणारे वेतन याखेरीज 
५० टक्के मूळ वेतन व त्यावरील महागाई भत्ता इतके दरमहा वाढीव वेतन मिळेल. मात्र 
मूळ दलात अधिकारी / कर्मचारी परत गेल्यास हे अतिरिक्त वेतन दिले जाणार नाही. 
2) सदर पथकातील पोलीस उपनिरीक्षक, यांना मिळणा-या दैनिक भत्त्यांमध्ये १०० टक्के 
वाढ देण्यात यावी. 
३) या पथकातील अधिकारी / कर्मचा-यांना मुंबईत भाडेमुक्त शासकीय पोलीस 
निवासस्थान प्राधान्याने देण्यात यावे 
४) या पथकातील अधिकारी व कर्मचारी यांना विशेष गटविमा योजना लागू करण्यात 
यावी. यासाठी पोलीस उपायुक्‍त व वरिष्ठ दर्जाच्या अधिका-यांना रु. १०.०० लाख व 
पोलीस निरीक्षक ते सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाचे अधिका-यांना रु.७.५० लाख आणि 
पोलीस उपनिरीक्षक व त्यापेक्षा कमी दर्जाचे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचा रु.५.०० 
लाखाचा विमा काढण्यात येईल. गटविमा हप्त्यांची रक्‍कम शासनाकडून देण्यात यावी 
२ उत्तेजनार्थ योजना लागू केल्यामुळे येणारा खर्च, संबंधीत पदांचे वेतन व भत्ते ज्या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकुन मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


3. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक ded क्रमांक प्र.क्र. २४०/०८/ 
व्यय-८ दिनांक १३/०६/२००८ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४ उपरोक्त पदांना ही योजना लागु केल्यामुळे येणाऱ्या खर्चाची बाब विधानमंडळाच्या 


डिसेंबर, २००८ मधील अधिवेशनात लाक्षणिक पुरक मागणीव्दारे विधानमंडळाच्या निर्दशनास 
आणण्यात आली आहे. 
4, हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 


संकेतांक क्र.२००९०१२३१८३०१८००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या,आदेशानुसार व नावाने, (ळण्ट-- 
(अं. शा. arf 
शासनाचे उपसचिव 
प्रति, 
१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
3) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग. 
५) प्रधान सचिव, (विशेष), गृह विभाग. 
६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७) पोलीस महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस हाऊसिंग व वेल्फेअर 
कॉर्पोरेशन, मुंबई. 
८) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
९) विशेष पोलीस महानिरिक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई. 
१०) वित्त विभाग, (व्यय-७/व्यय-८ कार्यासने) 
११) बीयुडी-१/पोल-१/पोल-१ अ/पोल-३/पोल-५ ब/विशा-४ कार्यासने, गृह विभाग. 


RACHID MEADrACRY anny cDArD ७८२ 


